मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 
नवीन मुख्य लेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


(सर्वसाधारण घटक, अनुसूचित जमाती 
घटकांसाठी) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. योजना-२०१९/प्र.क्र.२३०/उद्योग-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन 
निर्णय क्रमांक मऔधो-२०१९/प्र.क्र.६/उद्योग-२, दि. ०७/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये महाराष्ट्र नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ हे संदर्भाधीन दि. ०७/०३/२०१९ च्या 


शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले आहे. त्या धोरणातील मुद्दा क्र. ५ () व ९.२ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेंतर्गत राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण 


आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी त्यांनी स्वयंरोजगार प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी सदर योजनेनुसार 


राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून एकूण उद्दिष्टांच्या ३० टक्के महिला प्रवर्गासाठी व २० 


टक्के अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील घटकांच्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. 


यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विभाग यांच्याकडून उद्दिष्टांच्या 


प्रमाणानुसार तरतूद उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे व उर्वरीत तरतूद या विभागाच्या सर्वसाधारण 


घटकासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 


योजना ही सन २०१९-२० या वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे व त्यासाठी सर्वसाधारण घटक व 


आदिवासी घटकांसाठी नवीन मुख्य लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेतर्गत राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण 


आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी त्यांनी स्वयंरोजगार प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या 


अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर 


योजनेसाठी सर्वसाधारण घटक व आदिवासी घटकांसाठी खालीलप्रमाणे नवीन sents 


उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०१९/प्र.क्र.२३०/उद्योग-७ 


ओ सर्वसाधारण घटकासाठी :- 
मागणी क्रमांक/)611870 No. के-७ K-7 
(मराठी) (इंग्रजी) 

मुख्य लेखाशिर्ष/॥/॥४]०/ Head ।२८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग । 2851-Village and Small 
Industries 

उप मुख्य लेखाशिर्ष/5५७ ee शिना 

Major Head 

गौणशिर्ष/॥/॥॥॥०/ Head १०२-लघुउद्योग 102-Small Scale 
Industries 

गट f8TS/Group Head en 


उप गट fT8/Sub Group 


(00) (24) मुख्यमंत्री रोजगार 


(00) (25) Chief Minister 


Head निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) | Employment Generation 
(2249 ६६४५) Programme (CMEGP) 
(2851 6645) 
कार्यक्रम/दत्तमत Scheme/Voted 
ब) आदिवासी घटकासाठी :- 
मागणी क्रमांक/1)6118110 No. टी-५ T-5 
(मराठी) (इंग्रजी) 
मुख्य लेखाशिर्ष/॥/॥४]०/ Head ।२८५१-ग्रामोद्योग व लघु SAT =| 2851-Village and Small 


Industries 


उप मुख्य लेखाशिर्ष/5५७ 
Major Head 


छ 


* | 


ee 


गौणशिर्ष/॥॥॥॥०" Head 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपाययोजना 


796, Tribal area Sub Plan 


गट f8T8/Group Head 


(०२)-जनजाती क्षेत्राबाहेरील 
उपाययोजना 


(02) Outside tribal Area 
Sub Plan 


उप गट f818/Sub Group 
Head 


(02) (02) मुख्यमंत्री रोजगार 
निर्मिती कार्यक्रम (राज्यस्तरीय 
योजना) (२८५१ ६६५४) 


(02) (02) Chief Minister 
Employment Generation 
Programme (State Level 
Scheme) (2851 6654) 


१) सर्वसाधारण घटकांच्या संदर्भात सदर शासन निर्णय महालेखाकार कार्यालय (लेखा व 


हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे सं: ख.वि./चा-१/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/यु ओ. आर- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०१९/प्र.क्र.२३०/उद्योग-७ 


१२९/२०१९-२०/८३२, दि. २६/११/२०१९ व नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. 23/ 


१४६१, दि. ०४/१२/२०१९ व अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४५५/१४११, दि. ०७/१२/२०१९ तसेच वित्त 


विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २०५/व्यय-१६/२०१९, दि. ०२/११/२०१९ अन्वये प्राप्त 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२) आदिवासी जमाती घटकासंदर्भात सदर शासन निर्णय महालेखाकार कार्यालय (लेखा व 


हकदारी)-।, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे सं: ख.वि./चा-१/उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/यु ओ. आर- 


१०४/२०१९-२०/७५१, दि. ३१/१०/२०१९ व आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. 


२४०/कार्यासन-६, दि. २९/०८/२०१९ व अ.नौ. संदर्भ क्र. ३३८/का-६, दि. १०/१२/२०१९ व वित्त 


विभागाच्या अर्थसंकल्प-१९, दि. ०६/०१/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००१२४१५१३१०९२१० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Namdeo Kondiba Bhosal 


DN: rashtra, ou=Industries Energy 

amdeo Lab 00032, st=Maharashtr, 
2.5.4.20=8db 1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456a96F. 
7Odf7#181c68231fcd: 


INumber=8c6a286229ecc7982a08553f49d547 ef64be25c7f2 
| 6fc96324ece7 cccbfeb: Namdeo Ko! 
20: 


)20.01.27 17:00:40 +05'30' 


(डॉ. ना. HY. भोसले) 
उप सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान मंडळ सचिवालय, विधान 
भवन, मुंबई, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
qo. अवर सचिव (रोखशाख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


“0  (* Ge & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०१९/प्र.क्र.२३०/उद्योग-७ 


११. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. कक्ष अधिकारी (का. १४६१ व का. १४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१३. कक्ष अधिकारी, (व्यय-१६, अर्थसंकल्प-१९, व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 

१४. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१५. कक्ष अधिकारी (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 

१६. उद्योग प्रभागातील सर्व कार्यासने, 

१७. निवडनस्ती (उद्योग-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


